मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कमिठानर 
म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या रिटायर्ड 
ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट श्री. बबनराव बंसिजी 
पानतावणे, अंधेरी रेल्वे न्यायालय, मुंबई यांना 
मानधन मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एसएसए-१०१३/प्र.क्र. २१९/विशा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०१६. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांक : एसएसए १०१३/प्र.क्र.२१९/विजा-४ दि. ३ डिसेंबर, २०१५ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


गृह विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ३.१२.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील विषय मधील ओळ 
क्र. ३ येथे श्री. बाबाराव बन्सीजी पानतावने ऐवजी "बबनराव बंसिजी पानतावणे" असे वाचावे. 


तसेच प्रस्तावनेतील ओळ क्र. ६, येथे नमूद श्री. बाबाराव बन्सीजी पानतावने ऐवजी "बबनराव 
बंसिजी पानतावणे" असे वाचावे. 


तसेच शासन निर्णयातील परिछेद क्रमांक १ Helles ओळ क्रमांक ३ व ५, परिछेद क्रमांक २ 
मधील ओळ क्रमांक १, तसेच URGE क्रमांक ४ मधील ओळ क्रमांक २ येथे नमूद श्री. बाबाराव 
बन्सीजी पानतावने ऐवजी "बबनराव बंसिजी पानतावणे" असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क॒ महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०२०२१६२५५१२८२९ असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Ka | | a S A rj (1 al i eee Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


bd postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a | Wa cn=Kailas Arjun Gaikwad 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) श्री. बबनराव बंसिजी पानतावणे, रिटायर्ड ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, अंधेरी रेल्वे न्यायालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक HAH: एसएसए-१०१३/प्र.क्र. २१९/विशा-४ 


४) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

५) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६) महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

७) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
) 
) 


८) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग ( व्यय - ७) मंत्रालय, मुंबई. 

११) कार्यासन बीयुडी - 9, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती, fear ४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


